महसूल विभागामार्फत राज्यात दिनांक 
१ ऑगस्ट “महसूल दिन” पासून “महसूल 
सप्ताह” साजरा करणे 

कार्यक्रमाच्या प्रचार व प्रसिद्धी 
करण्यासाठीच्या जाहिरात खर्चास मंजुरी 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १७२/ई-१ 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १४९/ई-१, दिनांक २५.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : 

महसूल विभागाने जिल्हास्तरीय महसूली कामे वेळच्यावेळी पूर्ण करुन त्यानुसार अभिलेख 
अद्यावत करणे, वसुलीच्या नोटीसेस पाठविणे, मोजणी करणे, अपिल प्रकरणांची चौकशी करणे इ. कामे 
वेळच्यावेळी व वेळापत्रकानुसार करणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांचा आणि महसूली वसुलीचे उदिष्ट पार 
करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्याकरीता आणि महसूल विभागाने केलेल्या कामकाजाचा 
आढावा जनतेसमोर ठेवण्याकरीता दरवर्षीप्रमाणे दिनांक १ ऑगस्ट, २०२३ हा “महसूल दिन” म्हणून 
राज्यभर साजरा करण्याबाबत तसेच, यावर्षी महसूल दिनापासून दिनांक १ ते ७ ऑगस्ट या दरम्यान 
राज्यभरात “महसूल सप्ताह” साजरा करण्याबाबत संदर्भ क्र. १ अन्वये शासन निर्णय घेण्यात आला होता. 

दिनांक १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह" आयोजनाच्या अनुषंगाने किमान ४ ते ५ दिवस 
आधीपासून या कार्यक्रमांची रुपरेखा, कार्यक्रमांचे स्वरुप, वेळापत्रक, या योजना नागरिकांस/जनतेस 
कऱ्याप्रकारे लाभदायक ठरणार आहेत, हे अधोरेखित करुन प्रसिद्धीपत्रक तयार करुन त्याचे वितरण 
करण्यात यावे. तसेच, जिल्हयातील आघाडीची वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या व सोडल मिडीया याव्दारे या 
कार्यक्रमाचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्याकरीता वृत्तपत्रात व दूरचित्रवाहिन्यांवर देण्यात आलेल्या 
जाहिरातीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


दिनांक १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” आयोजनाच्या अनुषंगाने या कार्यक्रमांची रुपरेखा, 
कार्यक्रमांचे स्वरुप, वेळापत्रक या योजना नागरिकांस/ जनतेस कशाप्रकारे लाभदायक ठरणार आहेत, 
हे अधोरेखित करुन प्रसिद्धीपत्रक तयार करुन जिल्ह्यातील आघाडीची वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांव्दारे या 
कार्यक्रमाचा प्रचार व प्रसिध्दी करण्याकरीता वृत्तपत्रातील जाहिरातीकरीता रुपये १,२५,९१,६००/- 
तर, दूरचित्रवाणीवरील जाहिरातीकरीता रुपये १२,८१,७२१/- इतका असा एकूण रुपये 
१,३८,७३,३२१/- (अक्षरी एक कोटी अठतीस लक्ष त्र्याहत्तर हजार Gat एकवीस ) इतक्या खर्चास 
याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी होणारा खर्च महसूल व वन विभागाच्या लेखाशिर्ष क्र. २०५२ ०२१२ अंतर्गत (00)(09) 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ च्या मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्रक्र १७२/ई-१ 


३. हे आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अनुक्रमांक- ८, नियम क्र. १७ अनुसार, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५०/२०२३/व्यय-९, 
दिनांक ०३.०८.२०२३ तसेच, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ, जाहिरात शाखा/ 
का. ५, दिनांक ३१.०७.२०२३ व वृत्तचित्र शाखा/का. ७, दिनांक ३१.०७.२०२३ च्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१४४१५३७०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY RAMDAS YADAV 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ae41 29cf04c57690ccOafe9 1f5a7ee83c834bf8 
ec9081fb5049d 13668877 2be0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


YA DAV serialNumber=8BA1246ACA7B45D7883D90B37089539 
20A07AF440E2B9BF6B4A2506BDB374442, cn=VUAY 
RAMDAS YADAV 
Date: 2023.08.22 14:48:17 +05'30° 
(विजय रा. यादव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह)/मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१०. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
११. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे 
१२. विभागीय उपायुक्त (महसूल/सामान्य), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
१३. जिल्हाधिकारी (सवी 
१४. निवासी उपजिल्हाधिकारी (सवी 
१५. उपविभागीय अधिकारी /तहसिळलदार/नायब तहसिलदार (सवी 
१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१८.सर्व सह सचिव/उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (ई-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


